पशुसंवर्धन विभागातील सहआयुक्त 
पशुसंवर्धन गट-अ या पदावरुन 
अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट-अ) 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.१३४/पदुम-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ३१.०१.२०२३ 

शासन आदेश :- 

पशुसंवर्धन विभागातील सहआयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ (एस-२५ रु.७८८००-२०९२००) या संवर्गातून 
अतिरिक्त आयुक्‍त पशुसंवर्धन (एस-२७ रु.११८५००-२१४१००) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून, 
पदोन्नती नंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र अधिका-याचे नाव पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
La | 2 3 
7 डॉ. विनायक विठ्ठल लिमये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WTA 
सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन गट-अ, रोग अन्वेषण विकास मंडळ, नागपूर 
विभाग, पुणे 
2. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयास अधीन 


राहून सदर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच Re PR स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व 

Re fader स्टॅम्प नं.१०८७८/२०१७ मध्ये मा.उच्च न्यायाळय,मुंबई यांनी दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या 

निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

४. पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेच्या पदावर हजर होण्यासाठी संबंधित नियंत्रण अधिका-यांनी डॉ. लिमये यांना 

तात्काळ कार्यमुक्‍त करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झालेल्या अधिका-यांचा रुजू अहवाल 

शासनास mansing.patil@nic.in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 

षु. संबंधित अधिका-याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत पदस्थापनेत बदल 

करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार 

शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१३११३१४३५१५०१ असा आहे. हा शासन आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ळक शा. 

MANSING tor ह य री 
UTTAMBAO PAL eee 


BC , st=Mahar री 
1a058b8cad7f6c37931b39c98ab02873534024576ece2b3 
'570EEDB4A04D696ECOB6B3 1398073607773: 

0971964192 
cn=M. 
Date: 2023.01.31 13:18:46 +05 


(मानसिंग पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.१३४/पदुम-१ 


eon ७6 -&0 


. मा.मंत्री Gada) यांचे खाजगी सचिव 

. आयुक्त BRA, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 

. प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे/नागपूर 

. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर 

. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

. संबंधित अधिकारी, (द्वारा- आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


